केंद्र पुरस्कृत “art शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील 
सर्व घटक योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त 
होणाऱ्या निधीसाठी जमेचे नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- मिशन २०२३/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक -२१ ऑगस्ट, २०२३. 
वाचा : १) सह सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र H.WW-23/9/2029- 


WW Dated: १४॥ July, 2022. 
२ महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/का.२, fF.03.09.2023. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत “PR शक्‍ती” या योजनेच्या केंद्र शासनाने दिनांक १४ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, शासन परिपत्रक दि.०३.०१.२०२३ अन्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षापासून राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा १०० टक्के प्रमाणात “संबल* 
उपयोजनेंतर्गत महिलांची सुरक्षा व संरक्षणासाठी व केंद्र:राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात “सामर्थ्य” उपयोजनेंतर्गत 
महिलांचे सक्षमीकरणासाठी घटक योजना राबविण्यात येतात. केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री 
योजनेतील सर्व घटक योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी जमेचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील सर्व घटक योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त 
होणार्‍या निधीसाठी पुढीलप्रमाणे जमेचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्र. एक्स-१ X-1 

प्रधान लेखाशिर्ष । १६०१, केंद्र शासनाकडून सहायक | 1601, Grants-in-aid from — Central 
अनुदाने Government 

oo प्रधान | ०६, केद्र पुरस्कृत योजना 06, Centrally Sponsored Schemes 

लेखाशिर्ष 

गौण Bry 904, केद्रीय सहाय्य/हिस्सा 101, Central Assistance/ Share 

गट Brey ३८, महिला व बाळ विकास 38, Women and Child Develeopment 

उपगट IY (३८)(०८) “PRMaTEM” एकछत्री योजना | (38)(08) “Mission Shakti” Umbrella 
१४६६६६६८४६ रा, 


शासन निर्णय क्रमांकः PRAT २०२३/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७/व्यय-६, दि.०४.०७.२०२३ अन्वये तसेच, 
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), मुंबई कार्यासयाने संदर्भ क्र.ख.वि/चा-१/महिला तथा बाल विकास/यू ओ 
आर-५४/२०२३-२४/४७२, दि.१९.०७.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८२२१७४२०४९९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Pp RASA D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b 
Vi NAYA KRAO 2eef7b9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D 
06B6181CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO 


KULKARNI 
Date: 2023.08.22 17:44:51 +05'30' 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.आयुकक्‍्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
१४.आयुक्‍्त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१६.महाळेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८.उपायुक्‍त (महिला विकास/(बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
१९.सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, 
२०.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
२१.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाळ विकास, 
२२.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
२३.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


